महाराष्ट्र पोलीस दलामधील अपर पोलीस 
महासंचालक,लोहमार्ग,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व 
पोलीस आयुक्त, लोहमार्ग मुंबई, पोलीस अधीक्षक, 
लोहमार्ग पुणे, नागपूर, औरंगाबाद या पोलीस घटक 
कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारित 
आकृतीबंधास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.सीटीई-०७२२/प्र.क्र.९३/पोल-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० जून, २०२३. 


१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.असंक-१००१/प्र.क्र.२१/२००१/वित्तीय सुधारणा,दि.१०/०९/२००१. 

२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/विसु-१,दि.११/०२/२०१६. 

३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.३०/२०१६/आपुक,दि.२५/०५/२०१७. 

४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-०६१७/प्र.क्र.२०/आपुक, दि.०९/०६/२०१७. 

५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.पदनि-०६१७/प्र.क्र.२०/आपुक,दि.२९/०६/२०१७. 

६. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.पीएमएन-०८२१/प्र.क्र.५३३/पोल-५ ब,दि.२५/०२/२०२२. 

७. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०२२/प्र.क्र.१५/आपुक, दि.२७/०४/२०२२. 

८. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/४४/मनुष्यबळ-आकृतीबंध /२६- 
ब/१२-अ/२०१४/१३६,दि.०६/०५/२०२२. 

९. मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.१३/१२/२०२२ रोजीचे सन २०२२ 
मधील ०५ व्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना:- 

उपरोक्त संदर्भ क्र.१ ते ५ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयाव्दारे सर्व प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील व त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील मंजूर पदांच्या आढाव्यांच्या 
प्रस्तावांना मान्यता देण्यासाठी गठीत अ.मु.स (सेवा)/साप्रवि व प्र.स (व्यय) वित्त विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाळील 
उपसमिती व मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने सुधारित 
आकृतीबंध निश्चित करण्याबाबातचे निर्देश दिलेले होते. 


२. उक्त संदर्भ क्र.६ येथील गृह विभाग, शासन निर्णय,दि.२५/०२/२०२२ व्दारे पोलीस घटकांतील पोळीस नाईक हा 
संवर्ग रद्द करुन, या संवर्गातील पदे सहायक पोलीस उप निरीक्षक, पोलीस हवालदार, पोलीस शिपाई या पदात वर्ग 
करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार आवश्‍यक ते बदल करुन सुधारित पदांची माहिती या पोलीस घटक 
कार्यालयाच्या आकृतीबंध प्रस्तावामध्ये दर्शविण्यात आली आहे. 


३. त्यानुसार महाराष्ट्र पोलीस दळामधील अपर पोळीस महासंचालक, लोहमार्ग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व पोलीस 
आयुक्‍त, लोहमार्ग मुंबई, पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग पुणे, नागपूर, औरंगाबाद या पोळीस घटक कार्यालयाच्या 


शासन निर्णय HATH: शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


आस्थापनेवरील पदांचा सुधारीत आकृतींबध प्रस्ताव मंजूरीकरिता पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी 
संदर्भीय क्र.८ येथील दि.०६/०५/२०२२ रोजीच्या पत्राव्दारे शासनास सादर करण्यात आला होता. 


४. त्यानुसार उक्त संदर्भ क्र.९ येथील मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या सन 
२०२२ मधील ५ व्या बैठकीचे दिनांक १३/१२/२०२२ रोजीच्या इतिवृत्तानुसार महाराष्ट्र पोळीस दलामधील अपर पोलीस 
महासंचालक, लोहमार्ग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व पोलीस आयुक्‍त, लोहमार्ग मुंबई, पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग पुणे, 
नागपूर, औरंगाबाद या घटक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील नियमित व बाह्ययंत्रणेव्दारे घ्यावयाचे मनुष्यबळ सेवा अशा 
सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली. 
शासन निर्णय :- 

पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी संदर्भीय क्र. ८ येथील पत्राब्दारे सादर केलेल्या 
प्रस्तावानुसार पोलीस महाराष्ट्र पोलीस दलामधीळ अपर पोलीस महासंचालक, लोहमार्ग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व 
पोलीस आयुक्‍त, लोहमार्ग मुंबई, पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग पुणे, नागपूर, औरंगाबाद या पोलीस घटक कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील पदांचे सुधारित आकृतीबंधाचा प्रस्ताव हे नवीन पदनिर्मिती/पदांचे पुनरुज्जिवन व पदांचे आढावे इ. 
प्रस्तावांची सखोल तपासणी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय 
सचिव समिती समोर प्रस्ताव सादर केला होता. 


2. सदरहू उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या सन 2022 मधील ५ व्या बैठकीचे दि. 93/92/2022 रोजीचे 
इतिवृत्तानुसार महाराष्ट्र पोळीस comes अपर पोलीस महासंचालक, लोहमार्ग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व पोलीस 
आयुक्‍त, लोहमार्ग मुंबई, पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग पुणे, नागपूर, औरंगाबाद या पोळीस घटक कार्यालयांच्या 
आस्थापनेवरील घटकनिहाय एकूण नियमित ६,४६५ पदे व बाह्य यंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या मनुष्यबळाच्या एकूण ७८ सेवा 
अशा सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सुधारित आकृतीबंधानुसार महाराष्ट्र पोळीस cores अपर पोलीस महासंचालक, लोहमार्ग, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई व USM आयुक्‍त, लोहमार्ग मुंबई, पोळीस अधीक्षक लोहमार्ग पुणे, नागपूर, औरंगाबाद या घटक 
कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील नियमित पदांची, तसेच बाह्य यंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या मनुष्यबळाची माहिती (पदनाम, 
वेतन श्रेणी, मंजूर पदे) परिशिष्ट-अ,ब,क,ड,इ, मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सोबत जोडण्यात आली आहे. 

४. महाराष्ट्र पोळीस दलामधील अपर पोळीस महासंचालक, लोहमार्ग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व पोलीस आयुक्‍त, 
लोहमार्ग मुंबई, पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग पुणे, नागपूर, औरंगाबाद या पोळीस घटक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 
पदांचे सुधारित आकृतीबंधास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यास येत आहे. 

अ) या शासन निर्णयाच्या सोबतच्या परिशिष्टामध्ये दर्शविलेल्या मनुष्यबळ संख्येच्या मर्यादित सेवा 
आवड्यकतेनुसार बाह्य यंत्रणेव्दारे घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तथापि, त्या संबंधित संवर्गात सध्या 
अधिसंख्य म्हणून पदे कार्यरत असल्यास ती पदे वगळून उर्वरित मनुष्यबळ संख्येच्या प्रमाणात सेवा बाह्य 
यंत्रणेकडून घेण्यात याव्यात. अधिसंख्य पदे जशी निरसित होतील, त्या प्रमाणे आवश्‍यकतेनुसार बाह्य 
यंत्रणेव्दारे सेवा घेण्यात याव्यात. 


आ) या शासन निर्णयाच्या सोबतच्या परिशिष्टांमध्ये नमूद जे संवर्ग निरसित ठरविण्यात आळे आहेत. अशा 
संवर्गात जितके कर्मचारी कार्यरत असतीळ तितकी पदे अधिसंख्य ठरविण्यात येत आहेत. अधिसंख्य 


पृष्ठ १५ पैकी २ 


शासन निर्णय HATH: शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


षु. 


ठरविलेल्या पदावरील व्यक्‍तीच्या सेवा निवृत्ती/राजीनामा/मृत्यू इत्यादी कारणांमुळे ते रिक्‍त झाल्या नंतर ते 
अधिसंख्य पद आपोआप रद्द होईल. 


बाह्य यंत्रणेव्दारे सेवा घेतांना, वित्त विभागाच्या संदर्भीय क्र.9 येथील दिनांक २७/०४/२०२२ चाव त्या 


अनुषंगाने वेळोवेळी निर्गमित झालेल्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याची दक्षता घ्यावी. 


हा शासन निर्णय मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या दिनांक 


१३/१२/२०२२ रोजीचे सन २०२२ मधील ५ व्या बैठकीचे इतिवृत्तानुसार व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.अनौसं-१५१/आपुक, दिनांक १७/०४/२०२३ व्दारे दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


q. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६३०१४५६२७४१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
KAILAS ARJUN 
GAIKWAD 
(कैलास गायकवाड) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
मा.उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता,विधानसभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय,मुंबई 
सर्व सन्माननीय संसद,विधानसभा,विधान परिषद सदस्य यांचे खाजगी सचिव. 
अपर मुख्य सचिव (गृह),गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव,गृह(अपील व सुरक्षा),गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (सेवा),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (वित्त),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृह निर्माण व कल्याण महामंडळ. 
प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
अपर पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र,प्रशिक्षण व खास पथके, राज्य, मुंबई. 
अपर पोलीस महासंचालक, लोहमार्ग,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
पोलीस आयुक्त, लोहमार्ग मुंबई, 
पृष्ठ १५ पैकी ३ 


शासन निर्णय HATH: शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग पुणे, नागपूर, औरंगाबाद 


महाळलेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 


महाळलेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
संबधित सर्व अधिदान व लेखा अधिकारी. 
संबधित सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
सह सचिव (पोल ३), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अवर सचिव (पोल 3), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई. 
वित्त विभाग (व्यय-७/आ.पु.क. 
सर्व संबंधित कक्ष अधिकारी/अवर सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती-पोल-३. 


पृष्ठ १५ पैकी ४ 


शासन निर्णय HATH: शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


"परिशिष्ट- अ" 
घटकाचे नाव:- अपर पोळीस महासंचालक लोहमार्ग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालय. 
अ) एकूण Pad ge 
अ.क्र सध्याचे पदनाम दि. ३०.०९.२०२१ वेतनसंरचना आकृतीबंधानुसार 
पर्यंतची मंजूर पदे मंजूर पदे 
ha २ 3 3 4 
A) पोलीस अधिकारी व अमंलदार यांची पदे 

| a] अपर पोलीस महासंचालक 1 १ | संवर्ग पदे ॥_ हक, 
२ | पोलीस उप अधीक्षक ae S-20 : ५६१००-१७७५०० शिकला 
पोलीस निरीक्षक २ 5-१८ : ४९१००-१५५८०० २ 
एकूण गट - अ (वर्ग-१) ४ ४ 
४ | सहायक पोलीस निरीक्षक ४ 5-१५ : ४१८००-१३२३०० ४ 
एकूण गट - ब (वर्ग-२) ४ ४ 
५ | सहायक पोलीस उप निरीक्षक ४ 8-१० : २९२००-९२३०० ४ 
६ | पोलीस हवालदार ८ 5-९ : २६४००-८३६०० ८ 

+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
७ | पोलीस नाईक ot 5-८ : 24400-29900 a 

+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
८ | पोलीस शिपाई नि 5-७ : २१७००-६९१०० ६ 

+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
९ | पोलीस शिपाई चालक शिश 5-७ : २१७००-६९१०० [1__., 

+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
एकूण गट - क (वर्ग-३) १९ १९ 

8) प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे 

| ae | कार्यालय अधीक्षक शिका 5-१४ : ३८६००-१२२८०० | _ जी: 
।_११_ | उच्च श्रेणी लघुलेखक FM |__9-१६:४४९००-१४२४०० | १___| 
१२ । सहायक लेखा अधिकारी a Se 5-१५ : ४१८००-१३२३०० | आ... | 
एकूण गट - ब (वर्ग-२) ३ ३ 
१३ | प्रमुख लिपीक a nee S-93 : ३५४००-११२४०० गळ ae 
१४ | वरिष्ठ श्रेणी लिपीक षु 5-८ : २५५००-८११०० षु 
१५ | कनिष्ठ श्रेणी लिपीक 4 5-६ : १९९००-६३२०० G 
एकूण गट - क (वर्ग-३) a - || १ a aa q 
१६ | कार्यालयीन शिपाई २ 5-१ : १५०००-४७६०० i ce 


शासन निर्णय HATH: शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


एकूण गट - ड (वर्ग-४) २ io 
एकूण गट अते ड मधील पदे ४३ ४१ 
ब) बाह्य यंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या सेवा 
अ.क्र सेवा मनुष्यबळ संख्या 
शिया! कार्यालयीन शिपाई २ 
बाह्य यंत्रणेचे एकूण मनुष्यबळ २ 


KKKKK 


पृष्ठ १५ पैकी ६ 


शासन निर्णय HATH: शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


"परिशिष्ट- ब" 
घटकाचे नाव:- पोलीस आयुक्त, लोहमार्ग, मुंबई यांचे कार्यालय. 
अ) एकूण Pad oe 
अ.क्र सध्याचे पदनाम दि. ३०.०९.२०२१ वेतनसंरचना आकृतीबंधानुसार 
पर्यंतची मंजूर पदे मंजूर पदे 
शिवनी २ 3 8 4 
A) पोलीस अधिकारी व अमंलदार यांची पदे 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक 
षि डाळ शि. = 
-पोलीस आयुक्‍त S-30 : १४४२००-२१८२०० 
२ | पोलीस उप आयुक्त २ S-23 : ६७७००-२०८७०० २ 
३ | सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त ७ 5-२० : ५६१००-१७७५०० ७ 
४ | पोलीस निरीक्षक ५१ 5-१८ : ४९१००-१५५८०० ५१ 
५ | राखीव पोलीस निरीक्षक शिका क 5-१८ : ४९१००-१५५८०० शिका कां 
एकूण गट - अ (वर्ग-१) ६२ ६२ 
६ । सहाय्यक पोलीस निरीक्षक ३८ 5-१५ : ४१८००-१३२३०० ३८ 
७ | पोलीस उपनिरीक्षक १३३ 85-१४ : ३८६००-१२२८०० १३३ 
री पोलीस उपनिरीक्षक, शिंका (| ह| 
श्वानपथक 58-१४ : ३८६००-१२२८०० 
९ | राखीव पोलीस उपनिरीक्षक २ 5-१४ : ३८६००-१२२८०० २ 
एकूण गट - ब (वर्ग-२) १७४ १७४ 
णं सहाय्यक पोलीस उप ३८२ 5-१० : २९२००-९२३०० ३८२ 
निरीक्षक 
ail पोलीस हवालदार १,११५ 5-९ : २६४००-८३६०० १,११५ 
+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
१२ | पोलीस नाईक aa 5-८ : 24400-29900 haa 
+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
१३ | पोलीस शिपाई २,२५७ 5-७ : २१७००-६९१०० २,२५७ 
+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
१४ | पोलीस हवालदार चालक ३ 5-९ : २६४००-८३६०० ३ 
+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
१५ | पोलीस नाईक चालक aa S-¢ : 24400-29900 =] 
+ विशेष वेतन रु.३००/- 
१६ | पोलीस शिपाई चालक 23 5-७ : २१७००-६९१०० २३ 
+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
एकूण गट - क (वर्ग-३) ३,७८० gece 
B) प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे 


पृष्ठ १५ पैकी ७ 


शासन निर्णय HATH: शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


१७ । वैद्यकिय अधिकारी बिळात 5-१५ : ४१८००-१३२३०० कळ गा 
एकूण गट - अ (वर्ग-१) hae = El ॥॥ > > ४) 
१८ | स्वीय सहाय्यक ॥ ~~ = _)| 5-१६ : ४४९००-१४२४०० [oF 
१९ | प्रशासकिय अधिकारी |. तीट. || 5-१६ : ४४९००-१४२४०० a ही. 
२० | लेखा अधिकारी कक या 5-१६ : ४४९००-१४२४०० a ei 
२१ | सहाय्यक लेखाधिकारी a. -/| 5-१५ : ४१८००-१३२३०० fe 
२२ | कार्यालय अधीक्षक ३ 5-१४ :३८६००-१२२८०० ३ 
२३ | उच्च श्रेणी लघुलेखक २ 5-१६ : ४४९००-१४२४०० २ 
२४ | निम्नश्रेणी लघुलेखक | 4 | S94 2 89C00-932300 | १ | 
एकूण गट - ब (वर्ग-२) a __/ Se. 
२५ | प्रमुख लिपिक 9 S-93 : ३५४००-११२४०० ७ 
२६ । वरिष्ठ श्रेणी लिपिक २१ 5-८ : २५५००-८११०० २१ 
२७ | कनिष्ठ श्रेणी लिपीक ४४ 5-६ : १९९००-६३२०० ४४ 
२८ | परिचारिका २ 5-१३ : ३५४००-११२४०० २ 
२९ | औषध निर्माता २ 5-१० : २९२००-९२३०० २ 
३० | वैज्ञानिक तत्रज्ञ (:4_ ४: -'| 85-१० : २९२००-९२३०० शिका 
३१ ।क्षकिरणतज्ञ कळ छा 8-१० : २९२००-९२३०० |. 7 | 
एकूण गट - क (वर्ग-३) ७८ ७८ 
३२ | कार्यालयीन शिपाई शिक. आगा 5-१ : १५०००-४७६०० fe 
३३ | सफाई कामगार १३ 5-१ : १५०००-४७६०० =e 
३४ | हलालखोर ४ 5-१ : १५०००-४७६०० |___ ७४५, __:| 
३५ | प्रमुख आचारी 4 | 9-५:१८०००-५६९०० | oo 
३६ | ड्रेसर/व्रणोपचार 1 ae 5-५ : १८०००-५६९०० Po 
30 | कक्ष सेवक ॥ क 5-१ : १५०००-४७६०० |, ee I 
एकूण गट - S (वर्ग-४) ३१ hee 
एकूण We Hs मधील पदे ४,१३६ ४,१०५ 
ब) बाह्य यंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या सेवा 
अ.क्र सेवा मनुष्यबळ संख्या 
ma कार्यालयीन शिपाई ae q 
सफाई कामगार १३ 
SO ४ 
प्रमुख आचारी a 
५ _  ड्रेसर/व्रणोपचार a 
६ | pa सेवक a 


पृष्ठ १५ पैकी ८ 


शासन निर्णय HATH: शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


बाह्य यंत्रणेचे एकूण मनुष्यबळ ३१ 


KKKKK 


पृष्ठ १५ पैकी ९ 


शासन निर्णय HATH: शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


"परिशिष्ट- क" 


घटकाचे नाव:- पोलीस अधिक्षक, लोहमार्ग, पुणे यांचे कार्यालय. 


अ) एकूण Pata oe 
अ.क्र सध्याचे पदनाम दि. ३०.०९.२०२१ वेतनसंरचना आकृतीबंधानुसार 
पर्यंतची मंजूर पदे मंजूर पदे 
शनि २ 3 8 4 
A) पोलीस अधिकारी व अमंलदार यांची पदे 
विडी पोलीस अधीक्षक a cel S-23 : ६७७००-२०८७०० (ती. || 
२ | अपर पोलीस अधीक्षक bh _ तत 1] S-23 : ६७७००-२०८७०० aS ae 
3 | पोलीस उप अधीक्षक ३ 5-२० : ५६१००-१७७५०० ३ 
४ | पोलीस निरीक्षक ae | 5-१८ : ४९१००-१५५८०० ies =e = - -2| 
एकूण गट - अ (वर्ग-१) १५ १५ 
५ | सहायक पोलीस निरीक्षक = :__ [| 5-१५ : ४१८००-१३२३०० fF | 
६ | पोलीस उप निरीक्षक ४० 5-१४ : ३८६००-१२२८०० ४० 
एकूण गट - ब (वर्ग-२) ५१ ५१ 
७ । सहायक पोलीस उप ९९ 85-१० : २९२००-९२३०० ९९ 
निरीक्षक 
८ | पोलीस हवालदार २५५ 5-९ : २६४००-८३६०० २५५ 
+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
९ | पोलीस नाईक ॥ | 5-८ : २५५००-८११०० शिंगी 
+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
कि पोलीस शिपाई ५११ 5-७ : २१७००-६९१०० ५११ 
+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
एकूण गट - क (वर्ग-३) ८६५ ८६५ 
8) प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे 
११ | वैद्यकीय अधिकारी (17-7५ 5-१५ : ४१८००-१३२३०० > ae 
एकूण गट - अ (वर्ग-१) a ee a er 
१२ | कार्यालय अधीक्षक (यण | 5-१४ : ३८६००-१२२८०० शिंग विळी 
१३ । सहायक लेखा अधिकारी i sn S-9Y : ४१८००-१३२३०० ॥.1_ कर 
१४ | उच्चश्रेणी लघुलेखक Fa | 89-१६: ४४९००-१४२४०० | १ | 
१५ | निम्नश्रेणी लघुलेखक | 4 | 8-१५:४१८००-१३२३०० | १ | 
एकूण गट - ब (वर्ग-२) ४ ४ 
१६ | प्रमुख लिपीक ३ 85-१३ : ३५४००-११२४०० ३ 


पृष्ठ १५ पैकी १० 


शासन निर्णय HATH: शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


qo | वरिष्ठ श्रेणी लिपीक |. a] 5-८ : २५५००-८११०० a कं 
१८ । कनिष्ठ श्रेणी लिपीक २१ S-§ : १९९००-६३२०० २१ 
१९ | परिचारिका शिळ क 5-१३ : ३५४००-११२४०० शिळ ae 
२० | औषध निर्माता शिक ळा 85-१० : २९२००-९२३०० Le 
एकूण गट - क (वर्ग-३) ३७ ३७ 
२१ | प्रमुख आचारी २ 5-५:१८०००-५६९०० | os 
२२ | सहायक आचारी २ 5-३ : १६६००-५२४०० =a 
२३ | भोजनसेवक २ 5-१ : १५०००-४७६०० (Se «| 
२४ | शिपी a. _ | 5-३ : १६६००-५२४०० शिका 
२५ सफाई कामगार ८ 5-१ : १५०००-४७६०० i ee 
२६ | कार्यालयीन शिपाई षु 5-१ : १५०००-४७६०० 10 
२७ । कक्ष सेवक = 00_ >.) 5-१ : १५०००-४७६०० |(-_-की.-__ 
२८ । ड्रेसर a :] 5-५ : १८०००-५६९०० a 
२९ | Aral ae 5-३ : १६६००-५२४०० ie 
एकूण गट - S (वर्ग-४) 23 10 
UPI We अते ड मधील पदे ९९६ ९७३ 
ब) बाह्य यंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या सेवा 
अ.क्र सेवा मनुष्यबळ संख्या 
बिया प्रमुख आचारी २ 
२ | सहायक आचारी २ 
३ | भोजनसेवक २ 
४ | rat a | 
4 | सफाई कामगार ८ 
६ । कार्यालयीन शिपाई षु 
७ | कक्ष सेवक aa 
८ | ड्रेसर b= त”: 
९ ।मोची a a 
बाह्य यंत्रणेचे एकूण मनुष्यबळ २३ 


समी समल 


पृष्ठ १५ पैकी ११ 


शासन निर्णय HATH: शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


"परिशिष्ट- ड़" 
घटकाचे नाव:- पोळीस अधिक्षक, लोहमार्ग, नागपूर यांचे कार्यालय. 


अ) एकूण Prada ge 
अ.क्र सध्याचे पदनाम दि. ३०.०९.२०२१ वेतनसंरचना आकृतीबंधानुसार 
पर्यंतची मंजूर पदे मंजूर पदे 
शनि २ 3 3 4 
A) पोलीस अधिकारी व अमंलदार यांची पदे 
La पोलीस अधीक्षक a cel S-23 : ६७७००-२०८७०० a Sen 
2 | अपर पोलीस अधीक्षक aa 1] S-23 : ६७७००-२०८७०० 
३ | पोलीस उप अधीक्षक ३ 5-२० : ५६१००-१७७५०० ३ 
४ | पोलीस निरीक्षक षु 5-१८ : ४९१००-१५५८०० षु 
५ | राखीव पोलीस निरीक्षक ळे जळी 5-१८ : ४९१००-१५५८०० a tae 
एकूण गट - अ (वर्ग-१) a q Lo q 
सहायक पोलीस निरीक्षक १३ 5-१५ : ४१८००-१३२३०० १३ 
पोलीस उप निरीक्षक १७ 5-१४ : ३८६००-१२२८०० १७ 
पोलीस उप निरीक्षक श्वान | अ. | शिआा 
पथक S-48 : ३८६००-१२२८०० 
राखीव पोलीस उप निरीक्षक a ee 5-१४ : ३८६००-१२२८०० Se Sa 
एकूण गट - ब (वर्ग-२) ३२ 32 
eae सहायक पोळीस उप ५९ 85-१० : २९२००-९२३०० ५९ 
निरीक्षक 
षि पोलीस हवालदार १४८ 5-९ : २६४००-८३६०० १४८ 
+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
१२ | पोलीस नाईक i | S-¢ : 24400-29400 । २1 
+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
१३ | पोलीस शिपाई ३४० 5-७ : २१७००-६९१०० ३४० 
+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
१४ | पोलीस हवालदार चालक शिश 5-९ : २६४००-८३६०० Lal 
+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
१५ | पोलीस नाईक चालक Tl S-¢ : 24400-29400 al 
+ विशेष वेतन रु.३००/- 
१६ | पोलीस शिपाई चालक ३६ 5-७ : २१७००-६९१०० ३६ 
+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
एकूण गट - क (वर्ग-३) ५८४ ५८४ 


पृष्ठ १५ पैकी १२ 


शासन निर्णय HATH: शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


8) प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे 
qo | वैद्यकीय अधिकारी (11 a. — — =|] S-94 : ४१८००-१३२३०० 1 १ 
एकूण गट - अ (वर्ग-१) {> 4 — | i - = > 
१८ | कार्यालय अधीक्षक शिक आशा S-98 : ३८६००-१२२८०० a ee 
१९ | निम्म श्रेणी लघुलेखक Fa | 8-१५:४१८००-१३२३०० | a 
एकूण गट - ब (वर्ग-२) २ २ 
२० | प्रमुख लिपीक 1 ae 5-१३ : ३५४००-११२४०० 1 ee 
२१ | वरिष्ठ श्रेणी लिपीक षु 5-८ : २५५००-८११०० षु 
२२ । कनिष्ठ श्रेणी लिपीक ९ 5-६ : १९९००-६३२०० ९ 
२३ | परिचारीका —, i S-93 : ३५४००-११२४०० 1 १ 
२४ | औषध निर्माता (1 _ खै. | 85-१० : २९२००-९२३०० a ee 
एकूण गट - क (वर्ग-३) १७ १७ 
२५ | See ae 5-५ : 92000-4800 a 
२६ | प्रमुख आचारी २ 5-५:१८०००-५६९०० | 0 
२७ | सहायक आचारी ee 5-३ : १६६००-५२४०० = 
२८ | भोजनसेवक (.__ "ही" 5-१ : १५०००-४७६०० 10 
२९ | शिपी a eee 5-३ : १६६००-५२४०० ee 
30 | सफाई कामगार ८ 5-१ : १५०००-४७६०० i ee 
३१ | कार्यालयीन शिपाई ३ 5-१ : १५०००-४७६०० ॥ 7 “09४7 _.| 
३२ | कक्ष सेवक 1 > ar ~ —] 5-१ : १५०००-४७६०० PF 
३३ | Aret a ne S-3 : १६६००-५२४०० 10 
एकूण गट - ड (वर्ग-४) १९ |. «= 4 
UPI Me AIS मधील पदे ६६६ ६४७ 
ब) बाह्य यंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या सेवा 
अ.क्र सेवा मनुष्यबळ संख्या 
| ड्रेसर शिळे. गग. 
प्रमुख आचारी २ 
सहायक आचारी a aan 
४ | भोजनसेवक = ae 
५ | rat a कै...) 
६ | सफाई कामगार ८ 
७ ।कार्यालयीन शिपाई ३ 
८ | कक्ष सेवक Sa 
९ ।मोची a ae 


पृष्ठ १५ पैकी १३ 


शासन निर्णय HATH: शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


बाह्य यंत्रणेचे एकूण मनुष्यबळ q8 
"परिशिष्ट- इ" 
घटकाचे नाव:- पोलीस अधिक्षक, लोहमार्ग, औरंगाबाद यांचे कार्यालय. 
अ) एकूण नियमित पदे 
अ.क्र सध्याचे पदनाम दि. ३०.०९.२०२१ । प्रस्तावित वेतनसंरचना आकृतीबंधानुसार 
५ पर्यंतची मंजूर पदे घट मंजूर पदे 
षि २ 3 8 4 & 
A) पोलीस अधिकारी व अमंलदार यांची पदे 
पोलीस अधीक्षक 1१ | 0 ___|_8-२३: ६७७००-२०८७०० | a 
पोलीस उप अधीक्षक ३ ।__0____|_8-२०:५६१००-१७७५०० 3 
पोलीस निरीक्षक ७ ।__0___|_9-१८ :४९१००-१५५८०० ७ 
एकूण गट - अ (वर्ग-१) ॥_ १ [= | a q 
सहायक पोळीस aa 
४ | निरीक्षक १९ 5-१५ : ४१८००-१३२३०० १९ 
५ | पोलीस उप निरीक्षक २६ | 0 | 89-१४: ३८६००-१२२८०० २६ 
एकूण गट - ब (वर्ग-२) ४५ [| ४५ 
६ | सहायक पोलीस उप ७२ a 85-१० : 2820-82300 ७२ 
निरीक्षक 
७ | पोलीस हवालदार २०२ शिंगी 5-९ : २६४००-८३६०० २०२ 
+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
८ | पोलीस नाईक Lo 4 | 5-८ : २५५००-८११०० i 
+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
९ | पोलीस शिपाई ३४६ शनि 5-७ : २१७००-६९१०० ३४६ 
+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
एकूण गट - क (वर्ग-३) ६२० | oo | ६२० 
8) प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे 
एकूण गट - अ (वर्ग-१) ee शिक अका 
| 9 | सहाय्यक लेखाधिकारी a Le | 5-१५ : ४१८००-१३२३०० a 
| 99 | उच्चश्रेणीलघुलेखक | 9 ff 89-१६ :४४९००-१४२४०० | १ | 


पृष्ठ १५ पैकी १४ 


शासन निर्णय HATH: शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


एकूण गट - ब (वर्ग-२) २ a २ 
१२ | प्रमुख लिपीक २ | 0 | S-93 : ३५४००-११२४०० २ 
१३ | वरिष्ठ श्रेणी लिपीक g शिळे ळे 5-८ : २५५००-८११०० नि 
१४ | कनिष्ठ श्रेणी लिपीक १३ he 0__| 5-६ : १९९००-६३२०० १३ 
एकूण गट - क (वर्ग-३) २१ Eee il २१ 
१५ | कार्यालयीन शिपाई ४ 1 १__| 5-१ : १५०००-४७६०० 10 
एकूण गट - ड (वर्ग-४) ४ ae po 
एकूणगट अते ड मधील पदे ७०३ जि ग 6९९ 
ब) बाह्य यंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या सेवा 
अ.क्र सेवा मनुष्यबळ संख्या 
aa कार्यालयीन शिपाई ३ 
बाह्य यंत्रणेचे एकूण मनुष्यबळ ३ 


KKKKKKK 


पृष्ठ १५ पैकी १५ 


